कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील 
अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील 
शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च 
प्रतीपूर्तीचा लाभ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.एडीआर-२०१८/प्र.क्र.११०(भाग-२)/१८/तांशि-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ एप्रिळ, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाळील अशासकीय अनुदानित शाळांमधील शिक्षक / 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, विविध २३ शासन निर्णयांनुसार मिळणारे लाभ, अशासकीय अनुदानित कला 
संस्थामधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावे, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट 
याचिका क्र. २८१७/२०१४ व उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. ३८७२/२००५ दाखल 
करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करुन सदर याचिका अनुक्रमे दिनांक ५ 
ऑक्टोबर, २०१७ व दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१८ च्या आदेशान्वये मा. न्यायालयाने निकाली काढल्या 
आहेत. मा. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अशासकीय अनुदानित कला 
संस्थांमधील पात्र शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार व वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत दिनांक ३१ मार्च,२०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीमध्ये चर्चा झाली असून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय :- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सेवा ( वैद्यकीय देखभाल ) नियम, १९६१ व त्यामध्ये 
वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांनुसार, शासकीय व झासन प्राधिकृत रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार करुन 
घेणे व वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती या सवलती देण्यात येतात. सदर सवलती योग्य ते फेरफार आणि 
भविष्यात होणाऱ्या सुधारणांसह अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक / शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहेत. 

उपरोक्त लाभ मा.न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुज्ञेय 
करण्यात येत आहेत. त्यामुळे सदर निर्णय केवळ अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक / 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील. 


सदरचा शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च,२०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०१८/प्र.क्र.११०(भाग-२)/१८/तांशि-६ 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५५/सेवा -५ दिनांक ९ 
डिसेंबर,२०२० आणि ४४/२०२२/व्यय-५ दिनांक १२ जानेवारी,२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४१९१२४३४३०४०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utek 
Sandesh Of Maharashti Higher & 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
Maharashi 
e 2.5.4.20=009789e9fe23fde0609638 1 e43bebecd32b5c692c899 
Ra a fa mM U te ka r 745eee7d89d805005a87, cn=Sandesh Rajaram Uteka 
Date: 2022.04.19 12:44:22 +05'30' 
(सं. रा. उतेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन मुंबई. 
५. मा.राज्य मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई / नागपूर. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo. सर्व सह/ उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद 
१५. निरीक्षक, चित्रकला व शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. वित्त विभाग (सेवा-९) व (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
१७. fas aed, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (तांशि-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


